उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ, ठाणे 
यांच्या अधिपत्याखाळीलळ नगरपरिषद दवाखाने 
(माथेरान/रोहा /पनवेल) येथील ४ अस्थायी पदे 
पुढे चाळू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१७३/आरोग्य ३(अ) 
गो.ते.रुग्णालय संकुल इमारत, १० वा मजला, ए विंग, 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक: ०२ मे,२०१८. 


१) शासन निर्णय सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्रमांकः अपदे २०१७/प्रक्र-११५/आरोग्य ३(अ), दि.०९.०२.२०१८. 

२) सहसंचालक,आरोग्य सेवा,(प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई यांचे पत्र क्र.संआसे /कक्ष-७अ / टे-८ / 
शा.दवा.माथेरान,रोहा,पनवेल / अपदे-४/चाळू ठेवणे/१८४३-४४/२०१८ दि.२३.४.२०१८. 

३) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांकः पदनि २०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क. दि.०५.०३.२०१८. 


शासन निर्णय:- 

संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासननिर्णयान्वये उप संचालक, आरोग्य सेवा,मुंबई मंडळ, ठाणे मंडळाच्या 
अधिपत्याखालील नगरपरिषद दवाखाने (माथेरान/रोहा/पनवेळ) येथीळ ०४ अस्थायी पदांना दि.१.१.२०१८ 
दि.२८.२.२०१८ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


संदर्भाधीन क्र.२ येथील प्रस्तावास अनुसरुन सदर पदांना दि.१.०३.२०१८ ते दि.३०.९.२०१८ या कालावधीसाठी 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. सदर ०४ अस्थायी पदाना शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि- 
२०१६/प्रक्र-८/१६/आ.पु.क दिनांक ०५.०३.२०१८ मधील अटीच्या अधीन राहून दिनांक १.३.२०१८ ते ३०.०९.२०१८ या 
कालावधी पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


सदर पदांवरील खर्च खाली दर्शविण्यात आलेल्या लेखाशिर्षातून खर्ची टाकण्यात यावा आणि हा खर्च सन २०१८- 
१९ या वर्षाकरिता मंजूर झालेल्या अनुदानातून भागवण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक आर-१ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०१ -नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा 

११०-२-मुफसल क्षेत्रातील शासकीय रुग्णालये व दवाखाने 

(०१) (०१) मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये 

(२२१० ०१४६) 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे २०१८/प्रक्र-१७३/आरोग्य ३(अ) 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६ / प्र.क्र. ८/ 
१६/आ.पु.क.दि.५.३.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१८०५०२११४०३२१९१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. Digitally signed by Rajendra 
R al e ‘al d ra Shamraoji Kaurte 
DN: CN = Rajendra Shamraoji 
aurte, C = IN, S = Maharashtra 


S h a aa rao} | O = Government Of Maharashtra 


OU = Public Health Department 
Date: 2018.05.02 13:41:16 


Kaurte a 


(रा.शा.कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्‍्त,आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान, मुंबई 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
३. सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने) आरोग्य सेवा संचालनालय,मुंबई 
४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), मुंबई 
५. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे 
६. जिल्हा ated चिकित्सक, रायगड 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ (लेखा व लेखापरिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे/ रायगड 
९. वित्त विभाग (व्यय १३)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सेवा-२, सेवा-३, सेवा-५, अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
११. निवडनस्ती (आरोग्य-३ ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र 


मुंबई मंडळ, ठाणे अंतर्गत नगरपरिषद दवाखाने माथेरान, रोहा व पनवेल येथील ४ अस्थाई पदे दि.१.३.२०१८ ते ३०.९.२०१८ पर्यंत पुढे चाळू ठेवणेबाबत. 


अ. पदनाम पद वेतनश्रेणी पदनिर्मितीचा शासन ज्या शासकीय लेखाशिर्ष 
क्र. संख्या निर्णय, क्रमांक व दिनांक | आदेशान्वये पदे 
चाळू ठेवली त्याचा 
क्रमांक व दिनांक 
जिल्हा रुग्णालय, रायगड अलिबाग (नगरपरिषद दवाखाना माथेरान) सार्वजनिक आरोग्य विभाग निक आरोग्य मागणी क्रमांक आर-१ 
विभाग शासन 
शासन निर्णय क्र.पद॒आ SINT २२१० - वैद्यकिय सेवा 
निर्णय क्र.अस्थायी ee कता oe 
- a व सार्वजनिक आरोग्य 
२००७/प्र.क्र.११७/सेवा-१, २०१७/ प्र.क्र.११५/ 
आरोग्य-३अ, ०१ - नागरी आरोग्य 
दि.०९.२.२०१८ Ma व विषम 
| 1 | वैद्यकीय २ | १५६००-३९१०० 
अधिकारी ग्रेड पे ५४०० ११०-२- मुफसल 
— तबन पर चन क्षेत्राती शासकीय 
रुग्णालय रायगड र T T दवाखाना 
ल्हारु , रायगड अलिबाग (नगरपरिषद दवाखाना पनवेल) लि व वी 
PI शिंगं aera a ne 1 09) (09) - मुफसल 
अधिकारी ग्रेड पे ५४०० क्षेत्रातील अध्यापनेत्तर 
जिल्हा रुग्णालय, रायगड अलिबाग (नगरपरिषद दवाखाना रोहा) शासकीय रुग्णालये 
] शिंग वैद्यकीय गि १५६००-३९१०० (२२१० ०१४६) 
अधिकारी ग्रेड पे ५४०० 
एकूण 8 


